मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट 
व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती या कार्यालयाचे 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर यांना 
घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयएफएस- २०२२/प्र.क्र. ७६/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा :- १) महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र. एसीआर-१००७/८४१/प्र.क्र. १२५/फ-७, 
दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१२. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र. २६८/फ-१, 
दिनांक ०४ डिसेंबर, २०१८. 
३) महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्र. एएफओ-२०१८/प्र.क्र. ०४/फ-७, 
दिनांक २८ डिसेंबर, २०१८. 
४) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसीआर-१०१७/प्र.क्र. ११०/फ-७ अ, 
दिनांक ०२ एप्रिल, २०१९. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांचे पत्र क्र. संकीर्ण/१/प्र. क्र. 
३/७२०/२२-२३ दि. १४.०७.२०२२ 
६) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०८१९/प्र.क्र. २४८/फ-१, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्र संचालक, मेळघाट या कार्यालयाकडे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प व काटेपुर्णा 
वन्यजीव अभयारण्य या संरक्षित क्षेत्रांची प्रशासकीय व व्यवस्थापनाची जबाबदारी होती व अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व नागपूर हे त्यांचे नियंत्रक अधिकारी होते. तथापि, सन २०१८ मध्ये काही अतिरिक्‍त 
संरक्षीत क्षेत्र जसे की ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य, टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, यांची प्रशासकीय व 
व्यवस्थापनाची जबाबदारी क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे देण्यात आली असून शासन आदेश क्र. 
एएफओ-२०१८/प्र.क्र. ०४/फ-७, दिनांक २८/१२/२०१८ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक या पदाची श्रेणीवाढ करून 
त्यास अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ह्या पदाचा दर्जा देण्या आला आहे. त्यामुळे त्यांचे नियंत्रण अधिकारी 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) हे आहेत. 

शासन आदेशा क्र. एएफओ-२०२१/प्र.क्र. ०४/फ-७, दिनांक २८/०४/२०२१ अन्वये क्षेत्र संचालक 
मेळघाट या पदाचा दर्जा कमी करून पुन्हा मुख्य वनसंरक्षक या पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे सन 
२०१८ मध्ये ज्याप्रमाणे या पदाचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व 
नागपूर हे कार्यरत होते, त्याप्रमाणे आता अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर यांना मुख्य 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती या पदाचे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 
घोषीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय path: आयएफएस- 2022/H.W. ७६/फ-७ 


शासन निर्णय :- 


मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती या पदाचे 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर यांना घोषित करण्यात येत 


आहे. त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती यांचे 


प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन / स्विकृत अधिकारी खालील प्रमाणे राहतील. 


पद 


प्रतिवेदन अधिकारी 


पुनर्विलोकन अधिकारी 


स्विकृत अधिकारी 


मुख्य वनसंरक्षक / 


अपर 


प्रधान 


मुख्य 


वनसंरक्षक तथा क्षेत्र 
संचालक, मेळघाट व्याघ्र 
प्रकल्प, अमरावती 


वनसंरक्षक 
पूर्व, नागपूर 


(वन्यजीव) 


(वन्यजीव), नागपूर 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वन बळ प्रमुख, 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांचे अधिनस्थ ३ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
दर्जाचे अधिकारी असून या ३ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या 
कार्यालयांची संरचना खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे. :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) अपर प्रधान मुख्य 
(वन्यजीव) पूर्व, नागपूर पश्चिम, मुंबई वनसंरक्षक (कांदळवन 
कक्ष), मुंबई 
१. मुख्य वनसंरक्षक / १. वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक १. उपवनसंरक्षक 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र (वन्यजीव), पुणे (कांदळवन कक्ष), मुंबई 


संचाळक मेळघाट व्याघ्र २. 


प्रकल्प, अमरावती 
२. मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक तथा 


नागपूर 

३. मुख्य वनसंरक्षक / ४. 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र 
संचालक, ताडोबा-अंधारी षु. 


व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 


४. वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक 
तथा क्षेत्र संचालक, नवेगांव- 
ard प्रकल्प, 


नागझिरा 
गोंदिया 


/ 


क्षेत्र ३. 
संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, 


मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक 
तथा संचालक, संजय गांधी 
राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 

मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक 
तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री 
व्याघ्र राखीव, कोल्हापूर 

वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक 


(वन्यजीव), नाशिक 
उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे 
. विभागीय वन अधिकारी 


(वन्यजीव), औरंगाबाद 


२. विभागीय वन 
अधिकारी, मुंबई 
कांदळवन संधारण 
घटक, कुर्ला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएफएस- २०२२/प्र.क्र. ७६/फ-७ 


३. उपरोक्त नमूद तकत्त्यातील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे प्रतिवेदन / पुनर्विलोकन / स्विकृत 
अधिकारी संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, दिनांक ०२.०४.२०१९ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११८१६२१०५४११९ असा आहे. हा निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NITIN SADASHIV 
SAWANT 


(नितीन सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विधीमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 
१२. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक/उपवनसंरक्षक 
१३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर ,पूर्व (वन्यजीव) 
१४. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पअमरावती , 
१५. उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. विशेष कार्य अधिकारी (फ-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. कक्ष अधिकारी (फ-७अ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. सहायक संचालक (भावसे-लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


